वाचा:-सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 


'गट-अ व गट-ब' (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची वयाच्या 
५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० 
वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत राहण्यासाठी पात्रापात्रता 


अजमाविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-२०२४/प्र.क्र.०७/उद्योग-३ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२४ 


दिनांक १०/६/२०१९. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उद्योग उपसंचालक (तां) (गट-अ) व उद्योग अधिकारी, (तां) 


(गट-ब) (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत राहण्यासाठी पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी प्रधान सचिव 


(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळील विभागीय पुनर्विलोकन समितीची मंगळवार, दिनांक ०६.०२.२०२४ 


रोजी बैठक संपन्न झाली. पुर्नविलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्या 


मान्यतेने खाळील अधिका-यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण 


झाल्यावर सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम समितीची 
क्र शिफारस 
a श्री. हेमंत Hard बदर उद्योग उप संचालक (ता), गट-अ | पात्र 

२ | al. उध्दव गोविदराव माने उद्योग अधिकारी, (तां) गट-ब पात्र 

३ श्री. एच. एस. साखरे उद्योग अधिकारी, (तां) गट-ब पात्र 

४ श्री. एस. बी. गायकवाड उद्योग अधिकारी, (तां) गट-ब पात्र 

५ | श्री. मकरंद रामचंद्रराव सरकटे उद्योग अधिकारी, (तां) गट-ब पात्र 

६ | al. अनिलकुमार गोविदराव साळुंके | उद्योग अधिकारी, (तां) गट-ब पात्र 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२४/प्र.क्र.०७/उद्योग-३ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२०१५४९१८२३१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 


S H AS H A N K ENERGY LABOUR AND MINING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36 
ff24dacd585e2276, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A089DF063F 1FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE400 
T U KA RA M C H AVA N 48A4A7D39615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM 
CHAVAN 
Date: 2024.02.20 15:58:49 +05'30' 


(21 चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


२) मा.प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


३) विकास आयुक्त (उद्योग),उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई -४०० ०३२. 


४) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


६) संबंधित अधिकारी (विकास आयुक्त, उद्योग यांच्यामार्फत) 
७ निवडनस्ती (उद्योग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


